३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव जि. 
अहमदनगर चे  श्रेणीवर्धन करुन Yoo 
खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.३००/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०२१. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/कोपरगाव१००खाटांबांधकाम/१९८१३-१४/२१, दिनांक २४.११.२०२१. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय, मुख्य इमारत बांधकामाचे रु.२८.८४ कोटीचे इतक्या रकमेचे प्राथमिक अंदाजपत्रक व 
आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव जि. अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय, मुख्य इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दर सुचिवर आधारीत 
आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर यांनी तयार केले असून मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
अहमदनगर; उपसंचालक आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक; जिल्हा sey चिकित्सक जिल्हा 
रुग्णालय, अहमदनगर यांनी प्रमाणित केळे आहे. सदर नकाशे शासकीय AGAMA HSA करण्यात 
आलेले आहेत. त्यानुसार सोबतच्या Recapitulation Sheet नुसार मुख्य इमारत बांधकामाचे रु.२८.८४ 
कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना पुढील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.3३००/आरोग्य 3 


अटीव शर्ती :- 


१) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर इमारत ७--२५धर्मशाळा अशी असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ६३७८.२४ चौ.मी. आहे 
सदर बांधकामाचा दर रु.२६०००/-प्रती चौ.मी. राहील. 


१०) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा ठाल्य चिकित्सक यांची राहील 


४. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य) 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- इमारती, (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 43- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात 


यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.3००/आरोग्य 3 


षु. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव जिखाटांचे १००अहमदनगर चे श्रेणीवर्धन करुन . 
उपजिल्हा रुग्णालय, मुख्य इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद 
करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच दिनांक २९.११.२०२१ रोजी 
झालेल्या सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मान्यतेने सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०८१७०४५८५९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | [] e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


«1 Health Department 
Kadam Pati | Date: 2021.12.10 13:39:13 


+0530 
(रो.दी. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 
७. वैदयकीय अधिक्षक उपजिल्हा रुग्णालय,कोपरगाव जि. अहमदनगर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


“30 


NN —$—$———$ eee | 


E 
[Name of the Department : Public Health Depa of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Construction of 100 Beded Sub District Hospital at Kopargaon, Tal. Kopargaon Dist-Ahmednagar. 


ne. Particulars of Scope Unit Rate Norms 
No. Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum 


Component Wise Total 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 


1 (a) Building proper (Built Up Area - Sq.m 


Ground + 2 Floor and Dharmashala 6378.24|Sq. M 26,000 16,58,34,240 


Total B.U.A.= 6378.24 5 
aes 
६ See Sees a ee 
ठी Rain/RoofWaterHarvesting | | | 
हो Solar Roof Top (MoU to be executed)* es SE 
ees य स य. 
g) ४५॥॥॥६ 6378.24x70%=4465| |_______44865]_______5000| 
म es ee | 
i 2 _|Water Supply & Sanitary Works 5% of (a Sub Total (2 82,91,712 
Electrification = aa 82,91,712 
External ae 99,50,054 
Fire Fighting Arrangements etc. BES Sas See 
le ee eee | 1 ______[5७७०७1(3) | 
Pd 21,78,92,718 
B) [MISCELLANEOUS ITEMS ee Ne ea 
(Compound Wall&. Gate (Rm) [| 
ii) _ Internal Roads (Rmt aes Ren, 
(iii) Development of Ground, | 
Horticulture 
iv) Parking = Ewes 
v) Retaining Wall ees Gee ae: 
(vi) LandScapng SC] S| | 
a eee 2. 0 ___| 
11________[900 Total (8 60,00,000 
Sub Total (A) = 00५7434081 
C) |OPTIONAL ITEMS 
+ [Undergound Water Tank for RW Harvesting | 
(Cu.M) 
2 |Water Main Storage, and pump house, bore well 5,00,000 | 
3_|Air Conditionin een) ean ens 
4 Lifts as ees ee 
5 [External Toilets Sa eee 
| 6 [AB Room, Atea lighting -Pumps, Generator Eee es 0 
7_|CCTV | (e=eatsn oat 1,50.000 
| 8 [Gardening / Plantation 2 Trees pee 5000000201. 2 0 | 
[Sub Total (C) | 61,50,000 
Project Cost (P)= (A) + (B) + {C 23,00,42,718 
| (D) | PROVISIONS = 
-— : ___{i) Contingencies 4% on (a 66,33.570 
: ii) GST 12% on (P 2,76,05.126 
iii) Price Escalation 10% on (P 
| | iv) Labour Insurance 0.5% on (P 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D 28,84,35,700 
fe 3399 २8. Lakh | Say Rs. Lakhs 2884.36 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost = Rs 26,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work 2 Rs 3,174 /Sqm 
(iii) Water Supply ‘= Rs 1,300 /Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) = Rs 30,474 /Sqm 
(v) Total Project Cost = TPC = Area (as per "१") “= Rs 45222 /- Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Page | 


